१०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय व १०० 
खाटांचे महिला व नवजात शिशु 
रुग्णालय, धुळे येथील विद्युतीकरण 
नुतनीकरण कामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १० मे, २०१८. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/जिस्धुळेविद्युतनुतनीकरण/३५७३१-३२/१७, दिनांक २१.११.२०१७. 
प्रस्तावना : 

१०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय व १०० खाटांचे महिला व नवजात शिकु रुग्णालय, धुळे येथील 

विद्युतीकरण नुतनीकरण कामाचे रुपये ९५,४२,४९६/- एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
२. १०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय व १०० खाटांचे महिला व नवजात शिकु रुग्णालयधुळे येथील , 
विद्युतीकरण नुतनीकरण कामाचेअंदाजपत्रक सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. त्यामध्ये ४ 
टक्के आकस्मीक खर्च तसेच वस्तू व सेवा कराकरीता १२ टक्के तरतूद करण्यात आली असून 
याबाबतच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील प्रमाणे अटी व शतींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यतेची 
रक्‍कम 

ed Providing renovation to stree Light in the premises of old civil | रु. ७,१६,३३९/- 
Hospital, Dhule 

२ Providing Water Pump set for Old Civil Hospital, Dhule रु. १,०४,६५०/- 
Providing renovation to E.I. in radiology Dept. of Old Civil | रु. १४,६५,४३४/- 
Hospital Dhule 

Y Providing Renovation of E.I. in Gynoclology Dept. of Old Civil | रु. ११,७०,८५५/- 
Hospital, Dhule 

५ Providing Renovation to उ. in the O.P.D. Section of Old Civil रु. २१ 386, 8&&/- 
Hospital, Dhule 

न Providing Renovation to E.L. in the Isolation ward of Old Civil | रु.३3,२८,४७१/- 


Hospital, Dhule 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२२/आरोग्य 3 


Providing Renovation E.L in the T.B. Ward of Old Civil Hospital, रु.3,२८,०३६/- 
Dhule 


Providing Renovation E.I. in the Accident Dept.of Old Civil रु. 20,40,84¢/- 
Hospital, Dhule 


Providing Renovation EJ. in the surgical ward of Old Civil | रु. २२,६१,५७६/- 
Hospital, Dhule 


Providing Renovation छा. in the Mortum Room of Old Civil | 6.4,9%,3¢9/- 
Hospital, Dhule 


ed १3 


Providing Renovation EJ. in the Kitchen Shed of Old Civil | @,2,22,9@0/- 
Hospital, Dhule 


१२ 


Providing Renovation छत. in the Toilet Block of Old Civil | रु.५०,५९८/- 
Hospital, Dhule 


अटीव शर्ती :- 


१) 


र) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

उपरोक्त १ ते १२ कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 
नमूद सर्व कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य ARGS HSA या कामांच्या THI 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२२/आरोग्य 3 


८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन foo क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. Io जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 

३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य-( 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 
अनौपचारी संदर्भ क्रमांक ४६३/उस/बां-इमा-२ दिनांक ०९.०२.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४२१०५१७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


द Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


Health D t t 
Kadam Patil tate: 201805 10 14:59:30 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, धुळे. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, धुळे जि. धुळे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२२/आरोग्य 3 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.धुळे. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


